शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह 
अमरावती या संस्थेच्या इमारत 
भाडे प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०२०/प्र.क्र.७७/का-८ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबइ-४०००३२ 
दि.१२ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा:- 
१. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
२. महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ 


प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/ 
भाग २ दिनांक १७/०२/२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप 
विभाग-एक अ.क्र.१०, मुंबइ वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान वित्तीय अधिकार आणि महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम १४७ (ख) खालील टीप-१ अन्वये मुंबइ, नवी मुंबइ, ठाणे, 
पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद येथील इमारती वगळता, अन्य प्रदेशातील प्रत्येक 
कार्यालयीन इमारतीसाठी प्रति महा रु. ५०,०००/- पर्यंत भाडे मंजूरीचे अधिकार विभाग प्रमुख यांना 
आहेत व त्यावरील भाडे मंजूरीचे पूर्ण अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. त्या अनुषंगाने शासकीय 
मुलींचे निरीक्षणगृह, अमरावती कार्यालयाच्या सांर्वजनिक बांधकाम विभाग अमरावती यांनी निश्चित 
केलेल्या इमारत भाड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह अमरावती या संस्थेसाठी श्रीमती संगिता राजगोपाल जाजू रा. 
देसाई लेआऊट अमरावती यांच्या मालकीच्या गाडगेनगर अमरावती महानगरपालिका वार्ड क्र.५६ 
नवीन वार्ड क्र. १३, मालमत्ता क्र.१७१७/७ व १७१७/७/८१ AMISH एकुण २९४.९८ चौ. मी. बांधकाम 
क्षेत्रफळावरील मनकर्णा ही इमारत प्रतिमहा रु.६२,१००/- इतक्या भाडे तत्वावर दि.०१/०४/२०१८ 
ते ३१/३/२०२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीपर्यंत घेण्यास या आदेशान्वये शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर इमारतीच्या भाडेपोटी आवश्‍यक असणारा निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांचेस्तरावरून संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्यावा. 


३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च एकात्मिक बाळ संरक्षण योजनेंतर्गत बालगृह/ 
निरिक्षणगृहाकरीता भाड्यापोटी प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून रु.३५,०००/- प्रतिमहा तसेच बाल 
कल्याण समितीच्या कार्यालयाच्या भाड्याकरीता प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून रु.१०,०००/- व उर्वरीत 
रक्‍कम मागणी क्र.एक्स, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, (०१) बालक 
समृद्धी योजना (०१)(०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.9७/का-८ 


करणे (अनिवार्य) (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षातर्गत १४, भाडेपट्टी व कर या बाबी अंतर्गत 
अर्थसंकल्पीत निधीतून उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


४. या संदर्भात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 


५. सदर शासन निर्णय , वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० / २०१३/ 
विनियम/ भाग २ दिनांक १७/०२/२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग- 
पहिला, उप विभाग-एक अ.क्र.१०, मुंबइ वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान वित्तीय अधिकार आणि 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ Helles नियम १४७ (ख) खालील टीप-१ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा सांगणक सांकेतांक २०२१०४१२१५१८१९९८३० असा आहे. हा शासन शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KHADUA FAROOQUE NAIKWADE 
hi 


DN: c=IN, st=Mi 
KHADUA FAROOQU E 2.5.4.20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd53 1 b6bb11d782183e791bc817e7 


1736def21 3ac7d7 1b, postalCod: 


NAIKWADE sah cca ae 
(ख.फा.नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd 


१. मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबइ. 

२. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबइ. 
३. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ. 
४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

५. महालेखापाल १ व २ (लेखा अनुज्ञेयता)/लेखा परिक्षा, मुंबइ/नागपूर. 

६. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबइ. 

८. निवासी लेखा परिक्षा, अधिकारी, मुंबइ. 

९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अमरावती. 

११.अधिक्षक, शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह, अमरावती. 

१२.महिला व बाल विकास विभाग, कार्यासन ४ (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबइ. 
१३.सर्व अधिकारी/कार्यासने/ महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
१४.निवडनस्ती (का.८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


